सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. PwC कंपनीस 
माहे जानेवारी २०१७ या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०१७ 


वाचा: 
१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांच्यादरम्यान 

झालेला करार दि. १७.११.२००९ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि. २१ सप्टेंबर, २०१२ 

३. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय ,शासन निर्णय क्रमांक : ७॥॥0-मातंस 
०८०/४/२०१४-0०/0० DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४ 

४. गृह विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: 
२९/०५/२०१५ 

५. माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३- 
DIR-DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी ३६१५ /प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक: २५/०७/२०१६ 

७. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांची दि. ०६.०२.२०१७ चे देयक. 


प्रस्तावना 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. 
गृह विभाग शासन निर्णय दि. २५.०७.२०१६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीला मुंबई सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि. ०१.०७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात 
आले आहे. सदर कंपनीने मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दि. १ जानेवारी, २०१७ 
ते ३१ जानेवारी, २०१७ या एक महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


झासन निर्णय 


मुंबई, सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीला सल्लागाराच्या कामासाठी माहिती 
व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.०१.०७.२०१४ अन्वये दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) या 


तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 


मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने दिनांक दि. १ जानेवारी, २०१७ ते ३१ जानेवारी, २०१७ या कालावधीसाठी 


पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) रु. १२,४५,०४५ /- 
(अक्षरी रुपये बारा लाख पंचेचाळीस हजार पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचे देयक मे. पीड्ब्ल्युसी 


कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे 


Mumbai CCTV Project (January 2017) 
Man 5 
Period Month Applicable T s ह Swachh Krishi T 
Amount Total OPE Sub Service Total 
& Resource क : Rate as per |Deployment = Chai T T. Bharat Kalyan 
शि Designation G per Applicabl laim Total Tax Cc Cc Amount 
Invoice Name R dated (Percentage) Resse CARE al (INR) @14% ‘ess @ ‘ess @ (INR) 
No. (O1-July- (INR) 2 0.50% 0.50% 
2014) 
K=STx L= M=KK oe 
ea C ea E F G=ExF H I J J SBC x J Cx] eae 
Subhash Patil य. 2,75,000 50% 1,37,500 
Ist onsultant 
January | Aditya Principal =| 375000 100% 2.75,000 
2017 to Shrivastava Consultant 
a (ण्य. पाणि 2,20,000 100% 2,20,000 ॥0,72,500 |10,148 |10,82,648 | 1,51,571 5,413 5,413 |॥12,45,045 
January Kankariya Consultant 
2017 & Himanshu Senior 
4160684 | Goyal Cénsultane 2,20,000 100% 2,20,000 
21 Shara Senior 
iia कर 2,20,000 100% 2,20,000 
Gupta Consultant 
Total Amount Claimed (INR) 10,72,500 10,148 |10,82,648 | 1,51,571 5,413 5,413 |12,45,045 


अ) उपरोक्‍त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ३ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार 


अदा करण्यात येत आहे. 
ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. 3 नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या प्रमाणात 


प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. eye कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात 


येत आहे. सदर रकमामध्ये माहे जानेवारी,२०१७ साठी १५% सेवा कर (१४ % सेवा कर --०.५% 
स्वच्छ भारत कर + ०.५% कृषी कल्याण कर) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 


करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर Wad" a 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६- २०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
Go सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१४१६२५४९६५२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ची Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | | a ५ A र्क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
डू 2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
G a | kw a d 708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.03.14 16:26:58 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई-४०० ०२८. 
११.निवड नस्ती / पोल-३ 
१२.अर्थ शाखा गृह विभाग. 


0  -« 


io 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


